Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १२ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४४ . 

सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० ( ३ ) अन्वये . 
क्रमांक प्रा.यो. नागपूर- कलम-२०- मौ . वानाडोंगरी - ता .हिंगणा- ख.क्र . ३६२- सहसंचानाग -३५९ - २०२०. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे .) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास 
विभाग क्र. टिपीएस-२४ ९६-१५०५-प्र.क्र .२७३ -९६- नवि -९, दिनांक ०६ मे २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै २००० पासून अंमलात 
आली आहे : 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय 
क्र . टिपीएस - १८१५-प्र.क्र .४९ - १५- नवि-१३, दिनांक ०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत 


आणि ज्याअर्थी,मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेत मौजा वानाडोंगरी, ता . हिंगणा, जि . नागपूर , ख.क्र . ३६२, एकूण ९.१४ हे. आर क्षेत्रा (यापुढे 
ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट -कलम (२) मधील तरतुदींनुसार “ उक्त क्षेत्र ” कृषि विभागातून वगळून , खालील अटींच्या 
अधीन राहून , “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी व मंजूरी समिती ” चे मत 


झाले आहे ; 


( १ ) उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमुल्य भरण्याची अट , 

आणि 
( २) शासन नगर विकास विभागाचे पत्र क्र . टिपीएस -२४१९ - ९९ ७- प्र.क्र.१२०-२०१९- नवि -९ , दिनांक १२ जून २०१९ तसेच मा . संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . टिपीव्ही -२-२४०६, दिनांक ०७ मे २०१९ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार. 
ना - एक- अ-१ ( १५४४ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२० /ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


त्याअर्थी, आता, या बाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहे ; 

हरकती/सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , नागपूर , पत्ता : प्रशासकीय इमारत, क्र . १, दुसरा मजला, सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर -४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . विहीत मुदतीत प्राप्त होणा - या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी 
सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ११ मार्च २०२० . 


नि . सि . आढारी, 
सहसंचालक , नगर रचना , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Under Section 20 ( 3 ) 


No. R.P.Nagpur- Moujawanadongri- Tal. Hingna-Kh. No. 362 -Section 20 ( 3)-JDTP- 359-2020. 


Whereas , the Revised Regional Plan ofNagpur Region (hereinafter refferred to as the said Regional Plan ") 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS- 2496-1505 -CR -273-96 
UD - 9 , dated the 6th May 2000 under Section 15 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . No. 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ") and has come into force with effect from the 15th July , 2000 ; 


And whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 -CR -49-15 -UD - 13 , dated 6th May 2015 has issued 
directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding the procedure to be 
followed under Section 20 of the said Act formaking changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans under the said act ; 

And whereas , As per plan for land admeasuring about 9.14 hectare bearing Kh .No. 362 of Mouja Wanadongri , 
Tal. Hingna , District Nagpur (herinafter referred to as " the said area ") is included in " Agriculture Zone " in the 
sanctioned Regional Plan ofNagpur ; 


And whereas , the " Proposal Scrutiny & Sanctioning Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from “ Agriculture Zone " and included in 

Residential Zone " in accordance with the provisions of sub -section ( 2) of Section 20 of the said Act, subject to 
compliance of the following conditions : 


(i) Conditions laid down in the above said Government Resolution ; and payment ofrequisite premium , and 

(ii) As per directives given by the Government, Urban Development Department s letter No. TPS -2419-997 -CR 
120-2019 -UD - 9 , Dated 12th June 2019 and the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune Vide Letter No. TPV 
22406 , Dated 07 May 2019 in this connection . 


Now , therefore , under the power delegated by the Govt. in this regard , suggestions/objections with reasons are 
invited from Public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said act in respect of proposed modification within 30 days from 
the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette ; 


The suggestions and /or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , 
Nagpur, Administrative Building , No. 1 , Second Floor, Civil Lines, Nagpur-440 001. The plan showing the proposed 
modification is kept open for inspection to the public during office hours in the said office . Assistant Director of Town 
Planning ,Nagpur Branch , Nagpur is duly authorized to hear the suggestions/objections received within the stipulated 
period and to submit the report thereon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


३ 


This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in. 


Nagpur : 
Dated the 11th March 2020 . 


N.S.ADHARI , 
Joint Director of Town Planning , 

Nagpur Division ,Nagpur. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ४६ . 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 


, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० ( ३ ) अन्वये . 
क्र . प्रा.यो. नागपूर- मौ . ठाणा (पाद्री)-ता . उमरेड - ख.क्र . १३ , १४ , १८ , २१/ २- कलम २० (३)-सहसंचानाग-३९८-२०२०. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे.) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-१५०५-प्र.क्र .२७३-९ ६-नवि -९, दिनांक ०६ मे २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै २००० पासून अंमलात 
आली आहे 


, 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१५-प्र.क्र .४९ - १५- नवि-१३, दिनांक ०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १८१५- प्र.क्र . ४९ 
१५-नवि -१३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारीत कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत . तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १५१( १) अन्वये प्राप्त शक्तीचा वापर करून , शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक 
६ मे २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २०(३) व २० ( ४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे अधिन 
राहून , नागपूर प्रशासकीय विभागाकरिता सहसंचालक नगर रचना , नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
आणि ज्याअर्थी,मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा ठाणा (पाद्री), ता . उमरेड , जि . नागपूर , 

येथील 
सर्व्हे क्रमांक १३, १४, १८,२१/ २ मधील सुमारे १७.९० हेक्टर आर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) कृषी/ फलोत्पादन विभागात 
समाविष्ट आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट -कलम (२) मधील तरतुदींनुसार “ उक्त क्षेत्र ” कृषि/ फलोत्पादन विभागातून 
वगळून , खालील अटींच्या अधीन 

राहून , " रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत 

प्रस्ताव छाननी 
व मंजुरी समिती ” चे मत झाले आहे ; 

मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक टिपीव्ही-२/ ४५०० , दिनांक ४ सप्टेंबर , २०१ ९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेल्या 
खालील अटींनुसार 

( १) उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमुल्य अर्जदाराने नियमानुसार भरण्याची अट आणि , 

( २) कलम २० ( ४) अन्वयेची अधिसूचना काढण्यापूर्वी अर्जदाराने दिनांक १० एप्रिल २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञा पत्रात नमूद केल्यानुसार 
१२.० मी . रुंद रस्ता जागेवर विकसीत करणे आवश्यक राहील . 

(३ ) पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठ भूवैधानिक यांनी दिनांक २५ एप्रिल , २०१७ रोजीच्या पत्रामध्ये केलेल्या 
शिफारशींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अर्जदारांची राहील . 

( ४) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ सोबतच्या अनुसूची क मधील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी 
विहीत केलेल्या अटी अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 

( ५) विषयांकित जागेमधून जाणा - या उच्च दाबाच्या विद्युतवाहीनी पासून आवश्यक सामासिक अंतर सोडणे योग्य राहील , असे मुख्य कार्यालयाचे 
पत्रात नमूद 

केलेले आहे ; 
त्याअर्थी, आता, या बाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२० /ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा, नागपूर , पत्ता : प्रशासकीय इमारत , क्र . १, दुसरा मजला, सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर -४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . विहीत मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एका महिन्याचे कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध राहील . 


( १) जिल्हाधिकारी , नागपूर 


( २) सहसंचालक नगर रचना , नागपूर विभाग, नागपूर. 


(३ ) सहायक संचालक नगर रचना , शाखा कार्यालय , नागपूर . 


सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे . 


नि . सि . आढारी, 

सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 
नागपूर विभाग , 

नागपूर . 


: 


नागपूर : 
दिनांक १८ मार्च २०२० . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७. 


BY MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR , TOWN PLANNING 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Under Section 20 ( 3) 


No. R.P.Nagpur-Mouja Thana (Padri)-Tal. Umred -Survey No. 13 , 14 , 18 , 21/2 -Section 20 (3 )-JDTP - 398-2020. 


Whereas , the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter refferred to as “ the said Regional Plan " ) 
hasbeen sanctioned by the Government vide Urban DevelopmentDepartment s Notification No. TPS - 2496-1505 -CR 
273-96 -UD - 9, dated the 6thMay 2000 under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act ") and has comeinto force with effect from the 15th July , 
2000 ; 


, 


And whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 -CR -49-15 -UD - 13 , dated 6th May 2015 issued 
directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding the procedure to be 
followed under Section 20 of the said Act formaking changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans under the said act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Government 
Resolution No. TPS - 1815 - C .No.49-15 -UD -13 , dated 4th January 2016 ; and in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 151 of the said Act, the Government, videits notification No. TPS - 1815 -CR - 49-15 -UD - 13 ; dated 
6th May 2015 , delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20 ( 3) & 20 ( 4 ) of the said Act, 
( subject to conditions mentioned therein ) to the Divisional Joint Director of Town Planning for Nagpur Administrative 
Division ; 


, 


And whereas, land admeasuring approx 17.90 hectare bearing Survey Nos . 13 , 14 , 18 , 21/2 ofMouja Thana 
(Padri), Tal. Umred , District Nagpur (herinafter referred to as “ the said area ") is included in " Agriculture /Horticulture 
Zone " ofproposed Land Use Plan of Umred in the sanctioned RegionalPlan of Nagpur ; 

And whereas, the “ Proposal Scrutiny & Sanctioning Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from “ Agriculture/Horticulture Zone " and 
should be included in “ ResidentialZone " in accordance with the provisions of sub -section ( 2 ) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions - 


As per Directives given below by the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune s vide Letter No. TPV 
2/4500 ; dated 4th September 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


( 1) Conditions laid down in the above said GovernmentResolutions ; and subject to paymentofrequisite premium 
by the applicant. 


(2 ) As prescribed in Affidavit dated 10th April 2019 submitted by applicant, it will be binding on applicant to 
Construct/Developed 12.0 mt.wide road before issue ofnotification under Section 20 ( 4 ). 


( 3 ) The applicant should follow recommendations prescribed in letter dated 25th April 2017 issued by Senior 
Geologist, Ground Survey and Development Force , Nagpur regarding sufficientwater availability. 


(4 ) The applicant should follow the conditions about sale at plots / flats in layouts , laid down in Schedule - C of 
Government Resolution dated 6th May 2015. 


(5 ) The applicant should keep the required marginal distance from the High Tension Electric Line . 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions/objections with reasons 
are invited from General Public in accordance with Notice under Section 20 ( 3 ) of said act in respect of proposed 
modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette ; 


The suggestions and /or objections shallbe addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , 
Nagpur, Administrative Building , No. 1 , Second Floor, Civil Lines , Nagpur- 440 001 . 


The plan showing the proposed modification is keptopen for inspection to the public during office hours in the said 
office . Assistant Director of Town Planning ,Nagpur Branch , Nagpur is duly authorized to hear the suggestions/objec 
tions received within the stipulated period and to submit the report thereon . On all working days for a period of one 
month at the following offices : 


(1 ) Collector, Nagpur. 
(2 ) Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur. 


(3 ) Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch , Nagpur. 


This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N.S.ADHARI , 
Member Secretary , 
Zone Change Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nagpur Division , Nagpur. 


Nagpur : 
Dated the18th March 2020 . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४८ . 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २०( ३ ) अन्वये . 
क्रमांक प्रा.यो. नागपूर-मौजे चांपा- ता . उमरेड- ख.क्र . १३५ व १३६- कलम २० (३)-सहसंचानाग -४०४-२०२०. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे.) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-१५०५ - प्र.क्र .२७३-९ ६-नवि -९, दिनांक ०६ मे २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै २००० पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस - १८१५ -प्र.क्र .४९ - १५- नवि -१३ , दिनांक ०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५-प्र.क्र . ४९ 
१५-नवि -१३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारीत कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५१ ( १) अन्वये प्राप्त शक्तीचा वापर करून , शासनाचे समक्रमांकाचे 
दिनांक ६ मे २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) व २० ( ४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे 
अधिन राहून , नागपूर प्रशासकीय विभागाकरिता सहसंचालक नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
ना - एक - अ-२ ( १५४४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२० /ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी,मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशासनुसार मौजा चांपा, ता . उमरेड , जि . नागपूर , 

येथील 
सर्हे क्रमांक १३५ व १३६ मधील सुमारे १३.३१ हेक्टर आर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) कृषी/ फळबाग विभागात समाविष्ट 


आहे ; 


: 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार “ उक्त क्षेत्र 

उक्त क्षेत्र ” कृषि/फळबाग विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी व मंजुरी समिती " 
चे मत झाले आहे ; 

१. अर्जदाराने उपरोक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचेपालन करणे व नियमानुसार अधिमूल्य भरणा करणेबंधनकारक राहील. 
२. मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांचे पत्र क्रमांक २५६, दिनांक १७ जानेवारी, २०२० मधील खालील अटी 

( १ ) कलम २० ( ४) अन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी अर्जदाराने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञा पत्रात नमूद 
केल्यानुसार महसूल विभागाने रस्त्यासाठी व सी.डी वर्क्स बांधकामासाठी दिलेल्या दाखल्याचे अनुषंगाने सी.डी. वर्क्सच्या बांधकामामुळे नाल्याचे 
जलप्रवाह बाधीत होणार नाही याबाबतची पडताळणी सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर कार्यालयाचेस्तरावरून करून सी.डी. 
वर्क्सचे स्थान निश्चित करून सी.डी. वर्क्सचे बांधकाम अर्जदाराने , प्रथम करून घेणे आवश्यक राहील . 

( २) पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने खाजगी भूजल सल्लागार यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या पत्रामध्ये केलेल्या 
शिफारशींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अर्जदारांची राहील . 

( ३) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ सोबतच्या अनुसूची क मधील अभिन्यासातील भूखंड/ सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता करणे अर्जदारास बंधनकारक राहील ; 

त्याअर्थी, आता, या बाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत 


.. 


, 


हरकती/ सूचना सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा, नागपूर, पत्ता : प्रशासकीय इमारत , क्र . १, दुसरा मजला , सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर -४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . विहीत मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे ; 


प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एका महिन्याचे कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध राहील . 


( १) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


( २) सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर . 


( ३) सहायक संचालक नगर रचना, शाखा कार्यालय नागपूर . 


सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


नि . सि . आढारी, 

सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 

नागपूर . 


: 


नागपूर : 
दिनांक १ ९ मार्च २०२० . 


नागपूर विभाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 


09 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 


BY MEMBER SECRETARY,ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR , TOWN PLANNING 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Under Section 20 ( 3) 


No. R.P.Nagpur-Mouja Champa -Tal.Umred - Survey No. 135 & 136 - Section 20 (3 )-JDTP - 404/2020. 


Whereas , the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter refferred to as " the said Regional Plan ") 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS -2496-1505 -CR 
273-96 - UD - 9 ,dated the 6th May 2000 under Section 15 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ") and has come into force with effect from the 15th July, 
2000 ; 


And whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 -CR -49-15 -UD - 13 , dated 6th May 2015 issued 
directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding the procedure to be 
followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans under the said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Government 
Resolution No. TPS - 1815 -C . No.49-15 -UD - 13 , dated 4th January 2016 ; and in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1) of Section 151 of the said Act, the Government, vide its notification No. TPS - 1815 -CR - 49-15 -UD -13 ; dated 
6th May 2015 , delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20 ( 3 ) & 20 ( 4 ) of the said Act , 
( subject to conditions mentioned therein ) to the Divisional Joint Director of Town Planning for Nagpur Administrative 
Division ; 


And whereas , land admeasuring approx 13.31 hectare bearing Survey No. 135 & 136 of Mouja Champa , Tal. 
Umred , District Nagpur (herinafter referred to as " the said Area ") is included in " Agriculture /Horticulture Zone " of 
proposed Land Use Plan in the sanctioned RegionalPlan of Nagpur ; 


And whereas , the " Proposal Scrutiny & Sanctioning Committee " established under the above mentioned 
GovernmentResolution , is of the opinion that the said area should be deleted from “ Agriculture /Horticulture Zone " and 
should be included in “ Residential Zone " in accordance with the provisions ofsub -section (2 ) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions - 


(1) It willbe binding for the applicant to payrequisite premium and to follow conditions laid down in the above said 
Government Resolution ; 


( 2 ) Following conditions laid down in Letter No. 256 ; dated 17th January 2020 of Hon ble Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


(i) As prescribed in afffidavit dated 2nd November 2019 submitted by applicant,with regard to certificate issued 
by Revenue Department for construction of road and C.D.work , it will be binding on applicant to Construct C.D. 
Work in such a way that itwill notmake obstruction to floodflow , after verification and confirmation of its location 
by Joint Director of Town Planning,Nagpur before issue of Notification under Section 20 ( 4 ). 


(ii) It will be binding for the applicant to follow recommendations prescribed in letter dated 6th February 2019 
issued by Private Ground Water Advisor regarding sufficientwater availability . 


(iii) It willbe binding for the applicantto follow conditions laid down in Schedule- C of GovernmentResolution 
dated 6th May 2015 . 


Now , therefore , under thepower delegated by the Government in this regard , suggestions/objectionswith reasons 
are invited from General Public in accordance with Notice under Section 20 ( 3 ) of said Act in respect of proposed 
modification within 30 days from the date ofpublication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette ; 


The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch , 
Nagpur, Administrative Building , No. 1, Second Floor, Civil Lines , Nagpur-440 001. Assistant Director of Town 
Planning , Nagpur Branch ,Nagpur is duly authorized to hear the suggestions /objections received within the stipulated 
period and to submit the report thereon . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours on all 
working days for a period of one month in the following offices : 


( 1 ) Collector, Nagpur. 


( 2 ) JointDirector of Town Planning ,Nagpur Division , Nagpur. 


(3 ) Assistant Director of Town Planning,Nagpur Branch , Nagpur. 


This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N. S.ADHARI, 

Member Secretary , 
Zone Change Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nagpur Division , Nagpur. 


Nagpur : 
Dated the 19th March 2020 . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना, यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २०( ३ ) अन्वये. 
क्रमांक प्रा.यो. नागपूर-मौजा फुकेश्वर- ता . उमरेड-स.क्र . २८ व मौजा म्हसेपठार- ता . उमरेड - स.क्र . १४, १५ व १६- कलम २० (३)-सहसंचानाग 
४०५-२०२०. 


, 


०६ 


२००० 


ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे.) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस-२४९६-१५०५ -प्र.क्र .२७३- ९ ६- नवि-९ ,दिनांक मे अन्वयेमंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै २००० पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणा- या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस -१८१५- प्र.क्र .४९ - १५- नवि-१३, दिनांक ०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५- प्र.क्र . ४ ९ 
१५-नवि -१३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत . तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १५१ ( १) अन्वये प्राप्त शक्तीचा वापर करून , शासनाचे समक्रमांकाचे 
दिनांक ६ मे २०१५ चे अधिसूचनेअन्वये उक्त्त अधिनियमाचे कलम २०( ३) व २० ( ४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे 
अधिन राहून, नागपूर प्रशासकीय विभागाकरिता सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मंजूर नागपूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन 
वापर नकाशासनुसार मौजा फुकेश्वर, सर्व्हे क्रमांक २८ , क्षेत्र ७.८१ हेक्टर आर व मौजा म्हसेपठार सर्व्हे क्रमांक १४ , १५ , १६ क्षेत्र , ३.४६ हेक्टर आर 
ता. उमरेड , जि . नागपूर , अंदाजे एकूण ११.२७ हेक्टर आर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) प्रादेशिक योजनेच्या कृषी/फळबाग 
विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार “ उक्त क्षेत्र ” कृषि /फलोत्पादन विभागातून वगळून , 
खालील प्रमाणे अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी व 
मंजुरी समिती ” चे मत झाले आहे ; 

१. अर्जदाराने उपरोक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करणे व नियमानुसार अधिमूल्य भरणा करणेबंधनकारक राहील . 

२. अभिन्यास सादर करतांना मौजा म्हसेपठार येथिल स.क्र . १६ व फुकेश्वर येथील स.क्र . २८ चे सामाईक हद्दीवरील विद्यमान पांधन रस्त्याचे 
किमान १५.० मी . रुंदीकरण प्रस्तावित करणे व सदर रस्ता अर्जदाराने स्वखर्चाने विकसित करणे अर्जदारास बंधनकारक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 


९ 


त्याअर्थी, आता, या बाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम (३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचेमुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ; 


.. 


हरकती/ सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर, पत्ता प्रशासकीय इमारत , क्र . १, दुसरा मजला , सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर-४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . विहीत मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एका महिन्याचे कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध राहील. 


( १) जिल्हाधिकारी, नागपूर . 
( २) सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर. 
( ३) सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा कार्यालय , नागपूर , 


सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे . 


नि . सि . आढारी , 

सदस्य सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


नागपूर : 


दिनांक १ ९ मार्च २०२० . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 


BY MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR , TOWN PLANNING 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Under Section 20 ( 3) 


No.R.P.Nagpur-Mouja Fukeswar- Tal.Umred -SurveyNo. 28 & Mouja Mhasepathar-Tal.Umred -Survey Nos. 14,15,16 
Section 20 ( 3)-JDTP- 405-2020. 


Whereas, the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ") has 
been sanctioned by the Government vide Urban DevelopmentDepartment s Notification No. TPS - 2496-1505 -CR - 273 
96 -UD - 9 , dated the 6th May 2000 under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act ") and has come into force with effect from the 15th July, 2000 ; 


And whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815 -CR -49-15 -UD - 13 , dated 6th May 2015 issued 
directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding the procedure to be 
followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans under the said act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Government 
Resolution No. TPS - 1815 -C . R.-49-15 -UD - 13 , dated 4th January 2016 ; and in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 151 of the said Act, the Government, vide its Notification No. TPS - 1815 -CR -49-15 -UD - 13 ; dated 
6th May 2015 , delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20 ( 3) & 20 (4 ) of the said Act, 
( subject to conditions mentioned therein ) to the Divisional Joint Director of Town Planning for Nagpur Administrative 
Division ; 


ना - एक- अ -३ ( १५४४). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ 


And whereas, land admeasuring approx 7.81 hectare bearing Survey No. 28 ofMouja Fukeswar, Tal. Umred , 
District Nagpur & land admeasuring approx 3.46 hectare bearing Survey Nos. 14 , 15 , 16 ofMouja Mhasepathar, Tal. 


Umred , District Nagpur total land admeasuring approx 11.27 hectare (herinafter referred to as " the said Area ") is 


included in “ Agriculture /Horticulture Zone " ofproposed Land Use Plan in the sanctioned Regional Plan of Nagpur ; 


And whereas , the “ Proposal Scrutiny & Sanctioning Committee " established under the above mentioned 


GovernmentResolution , after Consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, is of the opinion 


» 


that the said area should be deleted from " Agriculture /Horticulture Zone " and should be included in “ Residential Zone 


in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions : 


( 1) It willbe binding for the applicant to pay requisite premium and to follow conditions laid down in the above said 


GovernmentResolutions ; 


( 2 ) At the time of submission of layout it will be binding for the applicant to propose minimum 15.0 mt.wide road 
with widening of existing pandhan road on common boundary of Survey No. 16 of Mouja Mhasepatar and Survey No. 28 


ofMouja Fukeswar and to develop the same at his own cost.; 


Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions/objectionswith reasons 
are invited from General Public in accordance with Notice under Section 20 (3) of said act in respect of proposed 


modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra GovernmentGazette ; 


The suggestions and /or objections shallbe addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , 
Nagpur, Administrative Building,No. 1 , Second Floor, Civil Lines, Nagpur-440 001. Assistant Director of Town Plan 


ning , Nagpur Branch , Nagpur is duly authorized to hear the suggestions/objections received within the stipulated period 


and to submit the report thereon . 


The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours on all 
working days for a period ofone month in the following officers : 


( 1) Collector,Nagpur. 


(2 ) Joint Director of Town Planning , Nagpur Division ,Nagpur. 


(3 ) Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur. 


This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N. S. ADHARI, 

Member Secretary , 
Zone Change Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nagpur Division , Nagpur. 


Nagpur : 
Dated the 19th March 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


११ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


१२ 


बुधवार , मे ६ , २०२०/ वैशाख १६, शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 


BY METROPOLITAN COMMISSIONER 


Delegation of Power Order 


Read. - Vide Resolution No. 15 of Nagpur Metropolitan Region Development Authority Dated 6th November, 2017 . 


No. NMRDA -Del. Power- 1039 . 


In exercise of the power delegated by the Nagpur Metropolitan Region DevelopmentAuthority , vide it s Resolution 
No. 15 , dated 6th November, 2017 to exercise the power under Section 53 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966. I, Sheetal Teli - Ugale, Metropolitan Commissioner , Nagpur Metropolitan Region Development 
Authority (NMRDA ) in continuation of pwers delegated on 29th January 2018 under Section 53 (8 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 , do hereby empower Assistant Engineer of Zone Office of Nagpur Metropolitan 
Region Development Authority to exercise , perform and discharge the power and duties to register FIR with the 
Police Station in respect of Section 53(6 )( a ) of MRTP Act, 1966 for action to be taken by police as per provision of 
Section 53( 7) . 


To prosecute the owner under Section 53(6 ) (a ) of the said Act for not complying with the notice ; and where the 
notice requires the discontinuance of any use of land any other person also who uses the land or causes or permits the 
land to be used in contravention of the notice. 


Nagpur : 


SHEETAL TELI - UGALE, 

Metropolitan Commissioner, 
Nagpur Metropolitan Region Development Authority . 


Dated the 4th May 2020 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


१३ 


सोमवार , मे १८ , २०२०/ वैशाख २८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा. , अ . क्र . ४० . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा-कार्यासन - १-निवड ६०-२०२०. 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गडचांदूर यांनी नगर परिषद, गडचांदूर यांचे दिनांक १० जानेवारी २०२० 
रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले नंतर, सदर निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या एकूण ९ ७ उमेदवारांपैकी ८१ उमेदवारांनी निवडणुकीचा 
निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केलेला आहे . पंरतु १६ ( सोळा) उमेदवारांनी 
निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आंत निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्याने या कार्यालयास 
दिनांक ६ मार्च २०२० रोजीचे पत्रान्वये कळविलेले आहे . 


नगर परिषद , गडचांदूर यांचे सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या व निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ३० दिवसांचे आत निवडणूक खर्च 
सादर न करणा- या सोळाही उमेदवारांना, निवडणूक निकाल लागल्यानंतर ६० दिवसांचे आत नोटीस देण्यात आले , व त्यांना निवडणुकीचा हिशोब विहित 
मुदतीच्या आत सादर न केल्यामुळे आपणाविरुद्ध महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ चे पोट 
कलम ( १ ड ) प्रमाणे कार्यवाही का करण्यात येवु नये ? याबाबत दिनांक २० मार्च २०२० रोजी लेखी खुलासा सादर करणेबाबत या कार्यालयाचे 
दिनांक १३ मार्च २०२० चे नोटीस अन्वये कळविण्यात आले. सदर नोटीस मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गडचांदूर यांनी उपरोक्त , निवडणुकीचा 
हिशोब सादर न करणा- या उमेदवारांना तामिल केल्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ११-१७ , २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 


१३ 


१ 


२ 
३ 

४ 


५ 


wo 


७ 


८ 


९ 


११ 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्यधिकारी, नगर परिषद, गडचांदूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार खालील परिशिष्ट- अ 
मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविलेल्या १६ ( सोळा) उमेदवारांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहीत मुदतीत सादर केलेला नाही. 

परिशिष्ट - अ 
अ.क्र . उमेदवाराचे नाव उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 

उमेदवाराचा पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
अर्चना चंद्रकांत मोरे प्रभाग क्र . १ ( अ ) 

रा . गडचांदूर 
शोभाबाई मारोती आगरकर प्रभाग क्र . १ ( अ ) 

रा . गडचांदूर 
सचिन वासुदेव गौरकार प्रभाग क्र . १ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
सुनिल मुकिंदराव अरकिलवार प्रभाग क्र . १ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
सुरेखा बाबाजी आपटे प्रभाग क्र . २ ( अ ) 

रा . गडचांदूर 
विजय झित्रुजी ठाकरे 

प्रभाग क्र . २ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
सिमा नवनाथ वरारकर प्रभाग क्र . ३ ( अ ) 

रा. गडचांदूर 
करणसिंग ओंकारसिंग बुराणी प्रभाग क्र . ३ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
प्रणाली मिलींद सोनटक्के प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 

रा . गडचांदूर 
१० मिलींद नारायण देवतळे 

प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
अहमद म . शरीफ सिराज प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
सविता रमेश चुदरी प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
१३ ऋशीकेश संतोष भारती 

प्रभाग क्र . ६ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
भानुदास गंगाराम पाटील प्रभाग क्र . ७ ( अ ) 

रा . गडचांदूर 
१५ प्रभावती 

प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
१६ ज्योती महालिंग कंठाळे प्रभाग क्र .७ ( ब ) 

रा . गडचांदूर 
श्रीमती अर्चना चंद्रकांत मोरे , श्री . सचिन वासुदेव गौरकार , श्री. सुनिल मुकिंदराव अरकिलवार , श्रीमती सिमा नवनाथ वरारकर, श्री . करणसिंग 
ओंकारसिंग बुराणी, श्रीमती ज्योती महालिंग कंठाळे, श्रीमती प्रणाली मिलींद सोनटक्के , श्रीमती सविता रमेश चुदरी , श्री . ऋशीकेश संतोष भारती , 
रा . गडचांदूर , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर या ९ उमेदवारांनी लेखी खुलासा सादर केलेला असून निवडणूक खर्चाचा हिशोब शपथ पत्रासह सादर न 
केल्याबाबतचे स्पष्टीकरण या कार्यालयात उपस्थित राहून सादर केलेला आहे . तर अहमद शरीफ सिराज या उमेदवाराने निवडणुकीचा अंतिम हिशोब 
देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण या कार्यालयात उपस्थित राहून सुद्धा सादर केलेले नाही. उपरोक्त १० उमेदवारांचे 
निवडणूक खर्चाबाबत शपथपत्र ( घोषणा पत्र) सादर न केल्याबाबतचे स्पष्टीकरण समर्थनीय नाही म्हणून अमान्य करण्यात येत आहे . तसेच उर्वरित 
६ उमेदवारांना नोटीस तामील होऊनसद्धा त्यांनी दिनांक २० मार्च २०२० रोजी लेखी खुलासा सादर केलेला नाही त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही 
म्हणायचेनाही असे समजून एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

सबब, मी , डॉ. कुणाल खेमणार , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
१६ ( १ ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 

माहे , जानेवारी २०२० मध्ये गडचांदूर, नगर परिषदेच्या झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट- अ मधिल , निवडणूक लढविणारे सोळाही 
उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांकरीता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करीत आहे . 


१२ 


१४ 


राजुपिंपळशेंडे 


, 


चंद्रपूर 

मे 


डॉ . कुणाल खेमणार , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


दिनांक १५ 


२०२० . 


ना- एक - अ -४ ( १५४४ ) 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR- 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


